उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे शौचालये 
बांधण्यासाठी येणा-या खर्चास व अंदाजपत्नके 
व नकाशास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


fe 


oe Hosp आग शासन, 


शासन निर्णय क्रमांक : बीएलडी २००५/प्र.क्र.१०८/पीआरएस-२ 
मंत्रालय .मुंबई"४००९३२, दिनांक,; , १७; जून,२००५. 


ara उप अभियंता कारांगृह महानिरीक्षकंणीलय यांचे पत्र क्र.बीएलडी/उजिका/ 
१४६३/२००५/कक्ष-३, दि.२प-४.२००५. 7 


शासन निर्णय :- उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे शौचालये बांधण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचारांधीन- होता. या. संदर्भात असे नमूद करण्यात येते की, मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या याचिका क्र.३८६/२००४ प्रकरणी मा.न्यायालयाने 
कारागृहातील बंद्याच्या. अधिकृत क्षमतेपेक्षा जादा बंदी संख्येनुसार स्वच्छताविषयक बाबी 
परिपूर्ण असाव्यात असे निर्दैश दिलैलें असून कारागृह नियमावलीत विनिर्दिष्ट केल्यानुसार 
प्रत्येक कारागृहाच्या बंदी क्षमतेच्या प्रमाणात अतिरिक्‍त शौचालये बांधण्याचे आदेश दिले 
आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व कारागृहात बंदी क्षमतेच्या प्रमाणात अतिरिक्त शौचालये 
बांधावी लागणार आहेत. त्या अनुषंगाने, उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे १९ अतिरिक्त 
शौचालये बांधणे आवश्यक असल्यामुळे कारागृहे -मंहानिरीक्षणालयाने उपरोक्त संदर्भाधिन 
पत्रान्वये सदर १९ शौचालये. बांधण्यांसाठी -लागणो-या रु.५,८४,९००/- इतक्या खर्चाचा 
_ RTS व अंदाजपत्रक आणि नकाशे प्रशासकीय मान्वर्तसांची शासनास सादर केले आहेत. 


प्राधान्याने पूर्तता करणे आवश्यंक आहे. तसचे यांमुळे 'नंद्याच्या सोयीसुविधेत होणारी वाढ 
व कारागृहातील स्वच्छता इत्यादी बाबीचा विचार करुन उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे 
'बंद्याकरीता उपरोक्त परिच्छेदात. नमूद केल्यांप्रमाणे :एकूण १९. शौचालये बाण्यासाठी 
शासनास सादर करण्यात .आलेल्या. खर्चाच्या प्रस्तावातील. रु.५,८४,९००/- (रुपये पाच 
लाख चौऱयांऐशी हजार नऊर्शे फक्त) इतक्या खैर्चीस 'व अंदाजपत्रके आणि नकाशास. 
शासन या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय, मान्यता देत आहे. 


2 उपरोक्त oR संदर aa -न्यायालयाच्या अधिन असल्याने त्याची 


3. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
"२०५६-तुरुंग,१०१,तुरुंग,(००)(०९) - कारागृह सुधारणा योजना (केंद्र पुरस्कृत) 
(२०५६-०१८९) योजनेतर/दत्तमत " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर अनुदानातून 


D:SHUBHANGI Markingy/ 51. 1 


भागविण्यात यावा. सदर बांधकामास प्रत्यक्ष निघ Fah उपलब्ध झाल्यानंतरच सुरुवात करण्यात 


यावी. 


¢ हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासने निर्णय क्र.विअप्र १०००/प्र.क्र,४६/ 
,२००१/विनियम, दि.११ जुलै,. २२११ अन्वये वित्तीय अधिकार. नियम पुस्तिका १२७८, 

भाग-पहिला, उप विभाग पाचच्या परिशिष्दामधील अनु.क्र,१ अनुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल. यांचे आद्वेशानुसार व नांवाने 


SATA अफटेदशी 
..... (..आ. Twat) 
कार्यासन. .अधिकारी,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग 


.: कारागृह महानिरीक्षक,महासष्टर-सज्य, पुणे... 
: .:. कारागृह उपमहानिरीक्षक.(मुख्यात्वय),,.महाराष्ट्रू राज्य, पुणे 
. कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्य़ विभाम,-औरुंगाबाद.. _.. 
eae, उस्मानाबाद RE, उस्मानाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयतो / लेखा परीक्षा),१/२ महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नांगपूर 
acer कोषागार अधिकारी, TARTS, ce 
१ उपविभागीय अभियंता (ta) सार्वजनिक, बॉधकाम, विभाऱा, उप विभाग, 
“उस्मानाबाद न हल वजया नकी सर 
1श्री:बी.आर.कांबळे, उप- अभियंत्रा, कारागृह, हनिरीकण[लय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अवर सचिव,बीयुडी-१,मूह-ब्रिभाग,संत्रालुये,मुंबई..३२ ... 
निवड नस्ती,पीआरएस-२,गृह. विभाग,मंत्रालय,मुंबई-3२ 


ee 


wat, 


